भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी आणि 
राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / 
पोळीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्याची बदलीने पदस्थापना 
करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२०/प्र.क्र.९६ /पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०२०. 

शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार भारतीय पोलीस 
सेवेतील आणि राज्य पोलीस सेवेतील पोळीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील 
खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना देण्यात येत आहे 


अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
र 


a Soe 
= श्री. दीपक विठ्ठलराव | अपर पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-१, 
, श्री. सागर नेताजी | अपर पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-२, पुणे 
a वि ह 
श्री. शिवराज बापूसाहेब | पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय, नवी । पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-२, नवी 
न झ्य 


श्री. संग्रामसिह पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-१, मुंबइ | WS उप आयुक्त, गुन्हे, नाशिक शहर 
निशानदार 


५. | श्री. आनंद भोईटे पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-२, पिपरी 
अकादमी, नाशिक चिंचवड 


श्री. राहुल उत्तम ART | अपर नियंत्रक, नागरी संरक्षण आणि पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-४, पुणे 
होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई शहर 


डा. दीपाली राजेंद्र धाटे | पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-१, 
औरंगाबाद सोलापूर BEX 


श्रीमती नम्रता पाटील । उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता, मरीन पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-५, पुणे 
(चव्हाण) परिक्षेत्र, कोंकण, दादर, महाराष्ट्र शहर 


राज्य, मुंबई 


डॉ. संदीप गुलाबराव = | अपर पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा पोलीस उप आयुक्त, नागपूर शहर 
पखाले 


शासन AST क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.९६ /पोल-१(अ) 
अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण 
किडा 
flue ०. | श्री. चंद्रकांत वामन अपर पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार अपर पोलीस अधीक्षक, जळगाव 
Ch | 
श्री. राहुल अरविदराव । पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ 3, अपर पोलीस अधीक्षक, नागपूर ग्रामीण 
१२. | श्री. संजयकुमार अपर पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण अपर पोलीस अधीक्षक, वसई, 
क पग वनंती 
१३. | श्री. खंडेराव आप्पा धरणे | पोलीस अधीक्षक, राज्य मानवी हक्‍क अपर पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ 
1 री 
बच्छाव 
१५. | श्री. विक्रांत विश्वास अपर पोलीस अधीक्षक, पालघर अपर पोलीस अधीक्षक, जालना 
la र] 
१६. | श्री. विजय व्यंकटराव । अपर पोलीस अधीक्षक, बीड अपर पोलीस अधीक्षक, भोकर, 
feat ७५५०५ 
१७. | श्री. सुनिल कृष्णा पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक, बीड 
व्यि हि की 
१८. | श्री. चंद्रकांत खांडवी पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक, मालेगाव, 
ike all 
१९. | श्रीमती मोनिका अपर पोलीस अधीक्षक, नागपूर ग्रामीण अपर पोलीस अधीक्षक, अकोला 
ied बळा 


२०. | श्री. दत्ताराम राठोड अपर पोलीस अधीक्षक, नांदेड अपर पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 


. | श्रीमती सुनिता साळुंखे- | पोलीस उप आयुक्त, सडासत्र पोळीस, । पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा पोलीस 
एल.ए.३, वरळी मुंबई (मुख्यालय), मुंबई 
२२. | श्रीमती श्वेता खेडकर पोलीस उप आयुकत, आर्थिक गुन्हे पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा 
. | श्री. राजू भुजबळ अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, 
४. श्री. श्रीकांत धिवरे पोलीस अधीक्षक, लाचळूचपत प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, 
0 | प्रतिबंधक विभाग, अमरावती जालना 
२५. | श्री. पंकज दिलीपराव पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-१, नवी | पोलीस अधीक्षक, नियंत्रण कक्ष, महाराष्ट्र 
२६. | श्री. निलेश आष्टेकर पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, | पोलीस उप आयुक्त, पी.एम.आर.डी.ए. 
२७. | श्रीमती अपर्णा सुधाकर | पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, पोलीस अधीक्षक, लाचळूचपत 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.९६ /पोल-१(अ) 


अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण  । 
१२३ 9 
श्री. राहुल धर्मराज खाडे | पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-१ पोलीस अधीक्षक, लाचळूचपत 
औरंगाबाद प्रतिबंधक विभाग, औरंगाबाद 
श्री. सदानंद वायसे पोलीस अधीक्षक/ वरीष्ठ प्रशासकोय पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे 
पाटील, भापोसे. अधिकारी ( प्रशासन व धोरण), नागरी 
संरक्षण आणि होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई 
२. 9) श्री. अशोक दुधे, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-२, नवी मुंबई, २) श्रीमती पोर्णिमा चौगुले, 
पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे, नाशिक, ३) प्रसाद प्रल्हाद अक्कानारु, भापोसे, पोलीस उप आयुक्त, 
परिमंडळ-४, पुणे शहर, ४) श्री. विजयकांत सागर, अपर पोलीस अधीक्षक, वसई, पालघर, ५) समाधान 
पवार, अपर पोलीस अधीक्षक, जालना, ६) श्री. विजय पवार, अपर पोलीस अधीक्षक, भोकर, जि. 
नांदेड, ७) श्री. संदीप घुगे, भापोसे, अपर पोलीस अधीक्षक, मालेगाव, जि. नाशिक, ८) श्री. विजय 
पाटील, भापोसे, पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, मुख्यालय, मुंबई, ९) श्री. श्रीकांत पाठक, भापोसे, 
समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.७, दौंड, जि. पुणे, १०) श्री. एस.व्ही. शिंत्रे, भापोसे, 
पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, नागपूर, ११) श्री. सारंग आव्हाड, भापोसे., पोळीस उप आयुक्त, पुणे 
प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण, पुणे १२) श्री. शिरीष सरदेशपांडे, भापोसे.,, पोलीस उप आयुक्त, 
परिमंडळ-२, पुणे शहर यांची या आदेशान्वये त्यांची कार्यरत असलेल्या पदावरुन इतरत्र बदली 
करण्यात येत आहे. त्यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
३. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन पोलीस 
महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 
४. पोलीस महासंचालक यांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी हजर 
होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करावी व संबंधित 
अधिकारी यांनी बदलीच्या/पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 
&, सदर BWA आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२००९३०२३३०२०८२२९ असा आहे. हा BT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAILAS ARJUN 
GAIKWAD 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२०/प्र.क्र.९६ /पोल-१(ओ) 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमंख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री गृह यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०.अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११.अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१२.अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१३.आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

१४.संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक, 

१५.सचिव, टी. आर. टी. आय,, सातारा, 

१६.सर्व पोलीस आयुक्‍त, 

१७.सर्व पोळीस अधीक्षक, 

१८. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

२०.उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२२.अवर सचिव(कार्या. पोल-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३.सहायक संचालक (भापोसे कक्ष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४.संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

२५.निवडनस्ती / पोल-१(अ) 


की 


— 


— 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


